भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस 
महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.६७/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १२ मार्च, २०१९ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
Meera मान्यतेने खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
ठिकाणी पदस्थापना/बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे । पदस्थापनेचे/बदलीचे ठिकाण 
ठिकाण 
श्री.राजेंद्र सिह, प्रशिक्षण प्रतिनियुक्‍तीवरून | अपर पोलीस महासंचालक (विशेष 
$ भापोसे परत हजर. कृति दल), महाराष्ट्र राज्य पोळीस 
मुख्यालय, मुंबई 
श्री.एस जगन्नाथन, | प्रशिक्षण प्रतिनियुक्‍तीवरून | अपर पोलीस महासंचालक 
२ | aor परत हजर. (नियोजन व समन्वय), महाराष्ट्र 
राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई 
श्री.धनंजय डी. अपर पोलीस महासंचालक | अपर पोलीस महासंचालक (धोरण), 
३ कमलाकर, भापोसे । (नियोजन व समन्वय), महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य पोळीस मुंबई 
मुख्यालय, मुंबई 
ay पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी मा. केंद्रीय प्रशासकीय 


न्यायाधीकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. 


३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे आदेशानंतर, संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या 
पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय HATH: आयपीएस-१७१९/प्र.क्र.६७/पोळल-१ 


8. सदर शासन STAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१२१६०६५४९९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAI LAS A RJ U N यल anes by RAL ES HUN GAIKWAD 


shtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd 
241a604d42bb, postalCode=400032, street=MAIN BUILDING, 20 


GAIKWAD 0000-00 83३8३38 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
4 महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०.अपर पोलीस महांसचालक, विशेष कृति दल, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई 

११.अपर पोलीस महांसचालक, नियोजन व समन्वय, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई. 

१२.अपर पोलीस महांसचालक, धोरण, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, मुंबई 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / 2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

१४.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने) 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती, पोळ-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


